मोटार वाहन निरीक्षक 


यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.९७/परि-३ 


२ रा मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय 
मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : - २४ नोव्हेंबर, २०१५. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (५) मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खाळील मोटार वाहन निरीक्षक यांची 


खालील Tea नमूद केल्याप्रमाणे विनंतीवरुन बदली करण्यात येत असून त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या परिवहन कार्यालयात पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. मोटार वाहन निरीक्षकांची नावे सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची 

पदस्थापना 

| 9 | श्री. टी. ए. सपकाळ यवतमाळ चंद्रपूर 

२ । श्री.योगेश इंटाई नांदेड सोलापूर 

3 श्री.पोपट द. पाटील पुणे अकलुज 

8 श्री.ए. के. पाटील सोलापूर कोल्हापूर 

५ | श्री.अंकुठा ग. पाटील सोलापूर वाशी 

६ | agus देसाई ठाणे सोलापूर 

७ | श्री.विजय इंगवले पुणे ठाणे 

८ _  श्री.आर.जी.गौर चंद्रपूर धुळे 

९ | श्री.प्रविण सोनावणे अंबेजोगाई धुळे 

| 90 | श्री.राजेंद्र शिपी अंबेजोगाई कल्याण 

११ | श्री.विजय साळुंके नागपूर (ग्रामीण) वर्धा 

92. श्री.महेश रायभान जालना लातूर 

१३ श्री.प्रकाश बंडू od रत्नागिरी वाशी 

१४ | श्री.अविनाठा मराठे सिधुदूर्ग कल्याण 

१५ | श्री.अजय औताडे औरंगाबाद पुणे 

१६ | श्री.धनंजय पाटील यवतमाळ धुळे 

१७ श्री.रमेश कल्लूरकर पुणे ठाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.९७/परि-३ 


अ.क्र. मोटार वाहन निरीक्षकांची नावे | सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची 
पदस्थापना 
१८ । श्री.उदयकुमार नाकाडे नागपूर (ग्रामीण) यवतमाळ 
१९ | श्री.राहुल भगत अकोला अमरावती 
२०  । श्री.अभिजीत गायकवाड उस्मानाबाद मुंबई (पश्चिम) 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्विकारावा. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी खाळील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

(अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची वाट न 
पाहता बदली झालेल्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

(ब) बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला 
रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ निर्माण झाल्यास देय होणाऱ्या वेतन 
व भत्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

३. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५११२४१६१७१३०६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Machhindranath R 


Cc Shelke 
M a h h | N d la N at h DN: CN = Machhindranath R Shelke, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
R S h eC | ke Maharashtra, OU = Under Secretary 
Date: 2015.11.24 17:08:27 +05'30' 


(म. रं. होळके) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.९७/परि-३ 


२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
४. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

५. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

९. निवडनस्ती/परि-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


